Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





Wawa जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ५] बुधवार, मार्च १०, २०२१/फाल्गुन १९, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ६२.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ--अमरावती विभागीय पुरवणी 





(भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
१) मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र. ७/का-७, दिनांक 30-03-2092, 
२) मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र. १९/का-७, दिनांक १९-११-२०१९, 


वाचले :-( 
( 
(३) मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र. १९/का-७, दिनांक 20-92-2098, 
( 
( 


Ne ---< *--- 


४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. कक्ष-२१/जि.प.व.पं.स.निवड/कावि-२३३/२०१९, दिनांक २१-१२-२०१९. 
५) मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्र क्र. ५/का-७, दिनांक ०५-०३-२०२१. 
आदेश 


क्रमांक कक्ष-२१-जि.प.व पं.स.निवड-कावि-३-२०२१.--- 





उपोद्घातातील अ.क्र. (१) अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत एकूण og पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२० करीता प्रभाग 
रचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम परिशिष्ट-१ नुसार घेण्यात आलेला आहे. सदर कार्यक्रमासोबतच्या परिशिष्ट-२ नुसार वाशिम जिल्हा परिषद व 
परिशिष्ट-३ नुसार त्याअंतर्गत एकूण ०६ पंचायत समितीकरिता अनुज्ञेय ठरत असलेल्या जागांचा मा. राज्य निवडणूक आयोगामार्फत निश्‍चित करून 
देण्यात आलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने, वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत ०६ पंचायत समितींसाठी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत घेण्यात 
येवून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 
































उपोद्घातातील अ.क्र. (२) अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत एकूण ०६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१९-२०२० करिता 
निवडणूक कार्यक्रमातील परिशिष्ट-१ नुसार दिनांक ०७ जानेवारी २०२० रोजी मतदान व दिनांक ०८ जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी झालेली 
आहे. सदर निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक कार्यक्रमातील परिशिष्ट-१ नुसार दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 























उपोद्घातातील अक्र. (३) अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१९-२०२० बाबत 
उपोद्‌्घातातील अ.क्र. (२) अन्वये घेण्यात येत असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील सदस्यांच्या निवडणुका ह्या मा. सर्वोच्च न्यायालयातील 
“विशेष अनुमती याचिका” क्र. ३३९०४-३३९१०/२०१७ मधील आदेशाच्या अधिन राहून घेण्यात येत आहेत. याबाबत उपोद्घातातील अक्र. (४) 
अन्वये, संबंधित सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची कार्यालये, संबंधित सर्व तहसील कार्यालये व संबंधित सर्व पंचायत समिती कार्यालयांना 


कळविण्यात आलेले असून, त्यांनी त्याबाबत व्यापक प्रसिद्धी दिलेली आहे तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्धी करण्यात आलेली आहे. 
अ.--एक-अ-१ (१७५४). ( q ) 





























२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०२१/ फाल्गुन १९, शके १९४२ 














उपोद्घातातील अ क्र. (५) मध्ये नमूद असलेनुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक ९८०/२०१९, ९८१/२०१९, 
१४०८/२०१९ आणि ७४३/२०२० मध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२ (२) (क) नुसार देय असलेले Ao टक्के चे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर वि. भारत 
सरकार मधील आदेशानुसार कमाल ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे मा. राज्य निवडणूक आयोगाला 
आदेश दिले आहेत. 


उपोद्‌्घातातील अ.क्र. (५) अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या निकालान्वये ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्यांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या निकालाच्या अधिन राहून जानेवारी, २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये जेथे ५० टक्के पेक्षा जास्त 
आरक्षण झाले आहे, तेथील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा दिनांक ०४ मार्च २०२१ पासून रिक्त झाल्याचे मानण्यात येईल असे निर्देशित केले 
आहे. त्याअनुषंगाने, उपोद्घातातील क्र. (५) सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या मंगरुळपीर, मालेगांव, रिसोड 
व वाशिम पंचायत समिती मधील नागरिकांची मागासवर्ग प्रवर्ग सदस्यांच्या सर्व जागा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या 
निकालापासून रिक्त झाल्या असल्याचे आदेश संबंधितांना बजाविण्यात यावे असे निर्देशित केले आहे. 
























































जिल्हाधिकारी 


त्याअर्थी, मी, शण्मुगराजण एस., | , वाशिम, मला मा. राज्य निवडणूक आयोगाने उपोद्घातातील क्र. (४) अन्वये दिलेल्या 
निर्देशानुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या निकालानुसार वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत मंगरुळपीर, मालेगांव, 
रिसोड व वाशिम पंचायत समित्यांमधील या सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्यानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या सदस्यांच्या सर्व जागा 


रिक्‍त झाल्याचे आदेशित करीत आहे. 




















परिशिष्ट-अ 











वाशिम जिल्हा परिषद निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट 
याचिका क्र. ९८०/२०१९, ९८१/२०१९, १४०८/२०१९ आणि ७४३/२०२० मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात 
आलेल्या सदस्यांची नावे. 





जिल्हा परिषद, वाशिम 












































अ. क्र. तालुक्याचे नांव निवडणूक विभाग/ प्रवर्ग सदस्याचे नाव सदस्याचा संपूर्ण पत्ता 
गट क्रमांक व नांव 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१ कारंजा २-भामदेवी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग प्रमोद पांडुरंग लळे मु. धोत्रा देश, पो. भामदेवी, 
ता. कारंजा, जि. वाशिम. 

२ मानोरा १०-कुपटा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ठाकरे उमेश वसंतराव रा. जणुना खु, ता. मानोरा, 
जि. वाशिम. 

३ मानोरा ११-तळप नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री गावंडे शोभा सुरेश रा. रामतिर्थ, ता. मानोरा, 
जि. वाशिम. 

४ मानोरा १५-फुलउमरी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री चव्हाण सुरेखा अशोक रा. भुली, ता. मानोरा, 
जि. वाशिम. 

५ मंगरुळपीर १९-दाभा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग मोहनावाले दिलीप शेरुभाई मु. कोळंबी, पो. दाभा, 
ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम. 

& मंगरुळपीर २२-कंझरा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री कोठाळे सुनिता पांडुरंग मु.पो. शेलु बाजार, 
ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम. 

9 मंगरुळपीर २४-आसेगांव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ठाकरे चंद्रकांत सुभाषराव मु.पो. कासोळा, ता. मंगरुळपीर, 
जि. वाशिम. 

é मालेगांव २८-पांगरी नवघरे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री उंडाळ रत्नमाला भाऊराव रा. चिवरा, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 

९ रिसोड ३७-कवठा खु. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग सरनाईक स्वप्नील संजयराव रा. चिखली, ता. रिसोड, 


जि. वाशिम. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०२१/ फाल्गुन १९, शके १९४२ 3 





(१) 


१० 


११ 


92 


93 


43 


(2) 
Rats 


रिसोड 


वाशिम 


वाशिम 


वाशिम 


(३) 
३९-गोभणी 


परिशिष्ट-अ--चालू 


(४) 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 





४१-भरजहागीर 


४३-काटा 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 





नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


४४-पार्डी टकमोर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 





ए०-उकळीपेन 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


परिशिष्ट-ब 


(५) 
भुतेकर पुजा अमोल 


गरकळ उषा माणिक 





खानझोडे विजय ज्ञानबा 


चौधरी सरस्वती मोहन 


गोटे चरण दाजीबा 


(६) 
रा. देगाव, ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


रा. भरजहागिर, ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


रा. कोंडाळा झामरे, 
ता. जि. वाशिम. 


रा. पार्डी टकमोर, 
ता. जि. वाशिम. 
मु.पो. तोंडगांव, 
ता. जि. वाशिम. 








वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु मा. 





सर्वोच्च न्यायालयांच्या रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९, ९८१/२०१९, १४०८/२०१९ आणि ७४३/२०२० मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या 








आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे. 


4 





पंचायत समिती 
































तालुका  निर्वचिक गण क्रमांक व प्रवर्ग 
नांव 
(२) (३) (४) 

मंगरुळपीर ४०-पेडगांव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
मंगरुळपीर ४२-वनोजा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
मंगरुळपीर ४५-कासोळा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
मंगरुळपीर ४८-सनगांव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
मालेगांव ४९-मारसुळ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
मालेगांव ५३-जऊळका नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
मालेगांव ५४-जोडगव्हाण नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
मालेगांव ६४-शिरपूर-२ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
मालेगांव ६६-खंडाळा शिंदे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


सदस्याचे नाव 


(५) 


सदस्याचा संपूर्ण पत्ता 


(६) 








इंगोले दिपाली बाळकृष्ण 





चव्हाण गोविंदा फरीदा 





ठाकरे श्रीकांत साहेबराव 
महल्ले प्रतिभाताई देवराव 


घुगे अरुणराव शंकरराव 





चव्हाण विवेक जेठमल 


जाधव निर्मला विष्णु 


रेघीवाले मरियमबी सलीम 





मु. पेडगांव, ता. मंगरुळपीर, 
जि. वाशिम. 


मु. माळशेलु, पो. टिटवा, 
ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम. 





मु.पो. कासोळा, ता. मंगरुळपीर, 
जि. वाशिम. 


मु. दाभडी, पो. शेगी, 
ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम. 





रा. मारसुळ, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 


रा. जऊळका, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 


रा. रामनगर, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 


रा. शिरपूर, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 











व्यवहारे लक्ष्मीबाई गजानन 





रा. ताकतोडा, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०२१/ फाल्गुन १९, शके १९४२ 





(१) (२) 
१० रिसोड 
११ रिसोड 
१२ रिसोड 
१३ रिसोड 
१४ रिसोड 
१5 वाशिम 
१६ वाशिम 
१७ वाशिम 
9¢ वाशिम 
१९ वाशिम 
वाशिम : 


दिनांक ६ मार्च २०२१. 


परिशिष्ट-ब-चालू 











(३) (४) 

७३-कवठा खु. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
७५-हराळ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
७९-वाकद नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
८०-महागाव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
८२-मोप नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
९०-फाळेगांव थेट नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
९२-कळंबा महाली नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
१००-उकळीपेन नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
१०१-अनसिंग नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१०२-पिंपळगांव 





नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


(4) 


हरिमकर गीता संजय 





खाडे विष्णु कुंडलीक 





कुलाळ ट्वारकाबाई अशोक 
बोडखे राहुल मनोहर 
नरवाडे मीना देवेंद्र 
वानखेडे सावित्रीबाई 


गोविंदराव 
महाले सविता विनोद 





खोडके मंगला नारायण 
माल प्रभाकर रामकृष्ण 


पांढरे ताई पांडुरंग 


(६) 
मु.पो. कवठा खु., ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


मु.पो. हराळ, ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


रा. एकलासपूर, ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


रा. घोडप बु., ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 


मु. मोप, ता. रिसोड, 
जि. वाशिम. 

मु.पो. पार्डी आसरा, 
ता. जि. वाशिम. 


मु.पो. कळंबा महाली, 
ता. जि. वाशिम. 


मु.पो. उकळीपेन, 
ता. जि. वाशिम. 


मु.पो. अनसिंग, 
ता. जि. वाशिम. 
मु. खडसिंग, 

ता. जि. वाशिम. 





शण्मुगराजण एस., 
जिल्हाधिकारी, 
वाशिम. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


